अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः - FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: - २१/०३/२०२२ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/लाक्षेवि आस्था, दि.२०/१०/२०२१. 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२/२/२०२२. 
३. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र. ४६४/आ-१ 
/मुदतवाढ सन २०२२-२३/२०२२, दि.२७/०१/२०२२. 
प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२१ ते 
२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
यांनी त्यांच्या दि.२७/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना 
दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र.? येथील दि. २२/०२/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, 
या मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत त्याच्या अधिपत्याखालील विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ 
ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत 
त्याच्या अधिपत्याखालील विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 
दि.०१/०३/२०२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 
दि. १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी 
अ.क्र कायालयाचे 466 मुख्य लेखाक्ीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
नाव नियत अस्थायी । रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
ea ? 3 8 4 
| अधीक्षक ३१ 7 मागणी क्र.आय-५ 
अभियंता, (विवरणपत्र ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
, -१) 
चंद्रपूर खर्च, 
पाटबंधारे ८०, सर्वसाधारण, 
प्रकल्प १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
मंडळ,चंद्रपूर गुंतवणुका, 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग 
भांडवली अंशदान 
(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
भागभांडवली अंशदान, (अनिवार्य) ३२, अंशदान 
(४७०१ आय १७१) 
२ | कार्यकारी ४९६ १४ मागणी क्र. आय-३, 
अभियंता, विवर तरडे (विवरणपत्र-३) २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
चंद्रपूर ८०,सर्वसाधारण 
पाटबंधारे ००१, संचालन व प्रशासन 
विभाग, चंद्रपूर (०३) सामायिक आस्थापना-कार्यकारी 
(०३) (०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपुर (अनिवार्य) (२७०१ ९३८८) 
मागणी क्र. आय-३, 
२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधारण 
(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य ) 
(२७०१ १६८१) 
एकूण 42 [el 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर , या मंडळ कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार 

५२७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२७ 
मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rad नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना संबंधित 
कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. ३१/०८/२०२२ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rad नसतील, तसेच 

पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीलळ घट / 


पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३२२१३००५३४५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA SHYAM 0१-50 nesHmaM, c= 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


M E S H RA M 1 alas OU = WATER RESOURCES 


Date: 2022.03.22 13:05:52 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ * व विवरणपत्रे -१ते ३ 


प्रत:- 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 


५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, . 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्‍त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा 
करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 

कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा, 

वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


<०? (२ em 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/( प्र.क्र.३६/२२ )/लाक्षेवि (आस्था), दि. २१.०३.२०२२ चे सहपत्र 


परिशिष्ट *अ” 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत १ विभागीय र्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. १.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ साठी 


अ.क्र algae = मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
नाव नियत अस्थायी । रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
ia ? 3 g q 
; अधीक्षक ३१ 7 मागणी क्र.आय-५ 
अभियंता, a ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
. -9) 
चंद्रपूर ८०, सर्वसाधारण, 
पाटबंधारे १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
प्रकल्प (०४ ) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली 
मंडळ,चंद्रपूर अंशदान 
(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भागभांडवली 
अंशदान, (अनिवार्य) ३२, अंशदान (४७०१ आय १७१) 
२ । कार्यकारी ४९६ १४ मागणी क्र. आय-३, 
अभियंता, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
, (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-३) 
चंद्रपूर ८०,सर्वसाधारण 
पाटबंधारे ००१, संचालन व प्रशासन 
विभाग, चंद्रपूर (०३) सामायिक आस्थापना-कार्यकारी 
(०३) (०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) (२७०१ ९३८८) 
मागणी क्र. आय-३, 
२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०, सर्वसाधरण 
(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य ) 
(२७०१ १६८१) 
एकूण ५२७ ह| 
PRADNYA SHYAM णय पक. 
MESHRAM 9 ह 


Date: 2022.03.22 13:06:26 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-१ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३६/२२)/ लाक्षेवि(आस्था) 
दिनांक २१/०३/२०२२ चे सहपत्र 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दि.१.०३.२०२२ ते ३१.०२.२०२२ 


या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 


अस्थायी पदे 


? 


3 


चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर 


अधीक्षक अभियंता 


सहा. अधीक्षक अभियंता 


शाखा अभियंता 


लेखा अधिकारी 


अधीक्षक 


प्रथम लिपीक 


प्रमुख आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


उच्चश्रेणी लघुलेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


संगणक कार्यक्रम चालक 


प्रमुख दफ्तर कारकून 


वरिष्ठ दफ्तर कारकून 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


-० | “० | -0 | OO} -0 |) O}] -0 | AV] 9७८ | CK] oO] 4 छ नने | म्य. नकी | AV] _O} 0 ive 


एकूण 


av 
me) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P R AD N YA S H YA M DN: ied PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MESHRAM rors ता 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-२ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ- २०२२/(प्र.क्र.३६/२२)/ लाक्षेवि(आस्था) 


दिनांक- २१.०३.२०२२ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दि. ३१.०८.२०२२ 


या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली 


अस्थायी पदे 


3 


ह 


चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 


कार्यकारी अभियंता 
चंद्रपूर पाटबंधारे 
विभाग चंद्रपूर 
(विभागीय कार्यालय) 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


शा. अ./क. 
अ./सहा.अभि. 
श्रे-२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


विभागीय भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


आरेखक 


सहा आरेखक 


अनुरेखक 


वरीष्ठ दप्तर कारकुन 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


नाईक 


चौकीदार 


वाहन चालक 


एकुण 


पाटबंधारे उपविभाग 
चंद्रपूर 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


me) -O A) A) ae) -O A 


एकुण 


pe) 
an 


सिचन शाखा, 
चंद्रपुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशाक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 -०। oO} Oo; “०७। A] CK} A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, 
गडचांदुर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 oe -5 Oo} wW os oC} A] -0 


एकुण 


सिंचन 
शाखा,कोठारी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


संदेडाक 


-O 


स्था.अभि.सहा. 


-0 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उपविभाग, 
मुल 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


-0 -O A A) -O -O A) -O -9 | -O 


एकुण 


He) 
aN 


२ 


३ 


सिंचन शाखा,मुल 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


-5 oO} wW (२ | 9८ A)| -0 | -७ 


संदेशाक 


-O 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


A 
A 


सिचन 
शाखा,नलेश्वर 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 -०| oO} Of] wl] A] 9८ । 4 -5 


एकुण 


A 
A 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


सिचन 
शाखा,राजोली 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशाक 


स्था.अभि.सहा. 


-0 Oo} oO}; -5 | wi] a Cc} “९) -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उपविभाग 
वरोरा 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


-O -O A) A) -O -O A) -O -O -O 


एकुण 


me) 
aN 


सिंचन शाखा, वरोरा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


oO 203|' -5 oO} w os oC] A] -0 


एकुण 


AD 
A 


२ 
सिंचन शाखा, 
चारगाव 


3 
शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


मोजणीदार 
कालवा निरीक्षक 
कालवे चौकीदार 
कालवे टपाली 
शिपाई 
संदेडाक 
स्था.अभि.सहा. 

एकुण 
सिचन शाखा,चिमुर | झाखा अधिकारी 
दप्तर कारकुन 
मोजणीदार 
कालवा निरीक्षक 
कालवे चौकीदार 
कालवे टपाली 
शिपाई 
संदेडाक 
स्था.अभि.सहा. 

एकुण 
पाटबंधारे उपविभाग | उपविभागीय अधिकारी 

सावली 


oe -5 Oo} -9। wl] (२ 9८ 


A 
A 


me) oe -5 Oo} w oN oC} A] -0 


A 
A 


कनिष्ठ अभियंता 
वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 


अनुरेखक 
दप्तर कारकुन 
शिपाई 
चौकीदार 
वाहन चालक 
एकुण 
सिंचन शाखा, शाखा अधिकारी 
सावली दप्तर कारकुन 
मोजणीदार 
कालवा निरीक्षक 
कालवे चौकीदार 


-O -O A A) -0 -O A) -O ल्क -O 


ae) 
an 


AN] A oC} A] -0 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


सि ae) ae) ae) 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, पाथरी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


oe -5 Oo} oO] wl] (२ Ce} A] -0 


एकुण 


AD 
A 


सिंचन शाखा, बेबांळ 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


oO}; -5 Oo} oO] wl] (२ Cc} “९>) xs 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, 
कापसी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेडठाक 


स्था.अभि.सहा. 


ire) oe -5 Oo} wW (os Cc} “९>) -5 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


एकुण 


पाटबंधारे उपविभाग 
सिंदेवाही 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


[७] 


दप्तर कारकुन 


[७] 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


एकुण 


सिंचन शाखा, 
सिदेंवाही 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Wealth 


स्था.अभि.सहा. 


oO}; -5 -०। -0 ) wl m| 9८ 9 ५ य oO} 4 


एकुण 


0 
7 


सिचन शाखा, 
नवरगाव 


शाखा अधिकारी 


[७] 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


ae) Oo ae) -9 | WwW] MM] ww A) 


एकुण 


ae) 
९ 


सिचन शाखा, 
गोाविदंपुर 


शाखा अधिकारी 


° 


दप्तर कारकुन 


A) 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


Wealth 


स्था.अभि.सहा. 


oe -5 OO} O}] Wl GI w 


एकुण 


ae) 
v7 


सिचन शाखा, 
नागभिड 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


me) oO}; 0 Oo} w oN oC} A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिचन शाखा, 
मेंडकी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेशक 


स्था.अभि.सहा. 


oe -5 Oo} -9। wl] (२ Ce} “९ -5 


एकुण 


A 
A 


ल.पो ला पाटबंधारे 


उपविभाग वरोरा 


उपविभागीय अभियंता 


-0 


शाखा अभियंता 


०८ 


अनुरेखक 


-O 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


लिपीक नि टंकलेखक Po 
स्थापत्य अभियांत्रिकी ४ 
सहाय्यक 
वाहनचालक (____ ee 
शिपाई २ 
चौकीदार a. ne 
एकूण १८ 
४९६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

P RA D N YA S H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 

MESHRAM MAHARASHTRA, OU WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 


Date: 2022.03.22 13:06:59 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र. ३६ /२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-३ 


शासन ज्ञापन क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.३६/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक २१/०३/२०२२ चे सहपत्र 


दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०३/२०२२ पर्येन्त मुदतवाढ 


चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


अ..क्र | विभागाचे/उपविभागाचे/शाखेचे | पदनाम पदसंख्या । कर्मचायांचे- नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
नाव 
Em २ ३ PB षु 
चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर 
वि चंद्रपुर पाटबंधारे उपविभाग, | खानसामा |p a रामचंद्र व्यंकटी सुरनार २८/०२/२०२४ 
चंद्रपूर उपसा जलसिंचन | मजूर २ केशव लटारी लोनगाडगे ३१/०१/२०२५ 
उपविभाग, चंद्रपूर श्ञाखा चंद्रपूर ३ विठल नानाजी बेलखुडे ३१/०८/२०२४ 
| ४ | दिलीप रघुजी बोरकर ३१/०१/२०२५ 
५ एन. आर. रतनकर ३१/०७/२०२३ 
एकुण पदे ५ 
२ उपसा जलसिचन उपविभाग, | चौकीदार शिंगं रुषी झुंगा पिपरे ३०/०६/२०२२ 
चंद्रपूर शाखा कोठारी 
एकुण पदे L | 
3 उपसा जलसिचन उपविभाग, | चौकीदार | शेख अहमद BWI हुसेन अली ३१/०७/२०२२ 
चंद्रपूर शाखा गडचांदुर 
एकुण पदे ae | 
a पाटबंधारे उपविभाग बिनतारी यंत्र | एस. सी. पोहनकर ३१/०३/०२३ 
शाखा वरोरा चालक 
एकुण पदे pa 
4 चंद्रपूर पाटबंधारे उपविभाग, | मजूर शशि देवानंद धोंडू चौधरी ३१/१०/२०२४ 
वरोरा शाखा चारगांव 
शाखा चारगांव २ सुर्यभान आनंदराव चौधरी ३०/०६/२०२६ 
एकुण पदे २ 
& घोराझरी उपविभाग, सिदेंवाही | चौकीदार Loe | नानाजी सोमा खारकर ३१/०८/२०२२ 
शाखा मेंडकी २ | भाऊराव लहानु इरपाते ३१/१२/२०२३ 
एकुण पदे २ 
fo | सिंचन शाखा कोरा कालवामजूर | १ | श्री.आर.पी.मुर्जेवार ३०/०४/२०२२ 
सहाजोडारी. २ शेख हमीर शोख हबीब ३१/०८/२०२३ 
एकुण पदे २ 
एकुण चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर | १४ | 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


